माझी वसुंधरा अभियान २.० अंतर्गत उच्चत्तम 
कामगिरी करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांना बक्षिस रकमेचे वितरण व बक्षिस 
रकमेच्या विनियोगाची कार्यपध्दती निश्चित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : अभियान २०२२/प्र.क्र.१२०/तां.क.१ 
शाहीद भगतसिंग चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०९ डिसेंबर, २०२२ 


पहा : (१) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्रमांक अभियान-२०२२/ 
प्र.क्र.१२०७/ तां.क.-१, दिनांक ५ डिसेंबर, २०२२ 


शुध्दीपत्रक: 
प्रस्तावनेतील दिनांक ५ डिसेंबर, २०२२ च्या शासन निर्णया सोबतच्या “ जोडपत्र-१” मधील (ड) 


ग्राम पंचायत गट ०१ (Gok पेक्षा अधिक लोकसंख्या), भूमी थीमॅटीक मधील उच्चत्तम कामगिरी या 

शिर्षाखालील विवरणपत्रातील शिरसाटे या स्थानिक संस्थेच्या नांवा समोरील बक्षिसाची रक्‍कम (रू.कोटी) 

या रकान्याखालील “०.७५” ऐवजी “०.५०” असे वाचावे. 

2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२१२०९१७१७५६९८०४ असा आहे. हे 

शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. SANDIP S 


KAMBLE een 
(संदिप कांबळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. उप मुख्यमंत्री, यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 


५. सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
. सर्वजिल्हाधिकारी. 
८. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 
. आयुक्त, महानगरपालिका (सवी 
१०. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
११. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राम पंचायत), जिल्हा परिषद (सर्व) 
१२. सर्व महानगर पालिकेतील शहर अभियंता. 
१३. मुख्याधिकारी, सर्व नगरपरिषदा/ नगर पंचायती. 
१४. कार्यकारी अभियंता, (बांधकाम), जिल्हा परिषद (सर्व) 
१५. ग्राम विकास अधिकारी / ग्राम सेवक, अभियानात समाविष्ट सर्व ग्राम पंचायती 
१६. निवडनस्ती. 


